आर्थिक गुन्हे शाखा,बृहन्मुंबई 
कार्यालयातील पोलीस उप आयुक्त,विशेष 
कृती दल, आर्थिक गुन्हे शाखा, बृहन्मुंबई 
यांना “ कार्यालय प्रमुख” म्हणून घोषित 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३१२०/प्र.क्र.९४ /पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२१ 
वाचा: 


१. पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन),पोळीस आयुक्त,बृहन्मुंबई कार्यालय यांचे पत्र 
क्र.9>/०.२(८)/0० &।॥॥/॥/९०/१३६/२०२०, दि.२९.१०.२०२०. 


प्रस्तावना 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२९.१०.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस सह 


आयुक्‍त CRIA) AWA आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई कार्यालय यांनी आर्थिक गुन्हे शाखा,बृहन्मुंबई 


कार्यालयातील पोलीस उप आयुकक्‍त,विशेष कृती दल, आर्थिक गुन्हे शाखा, बृहन्मुंबई यांना “ 


कार्यालय प्रमुख” म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 
आर्थिक गुन्हे शाखा,बृहन्मुंबई कार्यालयातील पोलीस उप आयुक्त,विशेष कृती दल, आर्थिक 


गुन्हे शाखा, बृहन्मुंबई यांना "कार्यालय प्रमुख" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उपविभाग एक, 


अ.क्र.३, नियम क्र.२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३१२० /प्र.क्र.९४ /पोल-३ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१७२९२७७४२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह क Digitally signed by Rupali Sanjog Kabare 
R | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Upali Sanjog 1-7: 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efecs5f 
07e98dc173423779d, 


serialNumber=5cb43a03d973ff96aabbf02a74864a468 1 399fe66 
a a re 3d8fbde0441a596beb3acdd, cn=Rupali Sanjog Kabare 
Date: 2021.01.29 17:34:48 +05'30' 


(रूपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


Wa: 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

८. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अर्थ शाखा गृह विभाग. 

१०.निवड नस्ती / पोल-३ 


Cc Av A  -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


